मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत सातारा 
जिल्ह्यातील पॅकेज क्र. SAT-8y मधील एनकूळ 
ते कणसेवाडी रस्ता ता. खटाव, जि.सातारा या 
रस्त्याच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.9१० /बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २५ सप्टेंबर २०२४. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१८/प्र.क्र.८१/बांधकाम-४, दिनांक 
२०.०२.२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२०५४/२०२३,दिनांक ०७.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील पॅकेज क्र.5%1-४५ मधील 


एनकूळ ते कणसेवाडी रस्ता ता. खटाव, जि.सातारा या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या 


उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २०.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


रू.२३०.९४ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा 


कार्यारंभ आदेशा दिनांक ०३.०८.२०१८ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. सदर रस्त्याच्या जादा दराच्या स्वीकृत निविदेमुळे किंमतीमधील वाढ तसेच भाववाढ 


कलमाअंतर्गत देय रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत 


प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अ.क्र.२ येथील दिनांक ०७.०६.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर 


केलेला आहे. 


०२३. उक्त नमुद कामाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम रू.२३०.९४ लक्ष मध्ये रक्‍कम 


रू.५०.५६ लक्ष इतकी वाढ (२१.८९ %) करून रक्‍कम रू.२८१.५० लक्ष इतक्या सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यतेचा प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभागाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.9१०/बांधकाम-४ 


०३. विषयांकित रस्त्याच्या कामाच्या जादा दराच्या स्वीकृत निविदेमुळे किंमतीमधील 


वाढ तसेच भाववाढ कलमअंतर्गत देय रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ 


झाल्याने सदर कामास वित्त विभागाने नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील पॅकेज क्र.59/%1-४५ मधील 
एनकूळ ते कणसेवाडी रस्ता ता. खटाव जि.सातारा या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद 
कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(रू. लक्ष) 

पॅकेज क्रमांक कामाचे नाव प्रशासकीय | स्वीकृत | सुधारीत खर्च | प्रशासकीय | प्रशासकीय 

मान्यता निविदा मान्यता मान्यता 

किंमत रक्‍कम रक्कमेपेक्षा रकमेपेक्षा 
अधिकचा जास्तीच्या 

खर्च खर्चाची 
टक्केवारी 
fe (१ ? 3 हू ५ १ ७ 
SAT-84 एनकूळ ते कणसेवाडी रस्ता ता. | २३०.९४ ११८.५१ २८१.५० ५०.५६ २१.८९% 
खटाव, जि.सातारा 
Total 230.98 992.49 229.40 ५०.५६ २१.८९% 


०३. 


उपरोक्‍त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू. २८१.५० लक्ष 


इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या २१.८९ % जास्तीचा म्हणजेच 


रू.५०.५६ लक्ष जास्तीचा आहे. 


०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 


(२७ अ) नुसार सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या ११% 


मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे.मुख्य अभियंता 


(प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार मुळ 


प्रशासकीय किंमतीत रू.५०.५६ लक्ष म्हणजेच २१.८९% इतकी वाढ होत असल्याने वित्त व नियोजन 


विभागाने खालील अटींच्या अधीन राहून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सातारा 


जिल्ह्यातील पॅकेज क्र.3&1-४५ मधील एनकूळ ते कणसेवाडी रस्ता ता. खटाव, जि.सातारा या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.9१०/बांधकाम-४ 


रस्त्याच्या कामास रू.२८१.५० लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Vi. 


Vil. 


०५. 


मुळ प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केलेल्या इतर सर्व अटी सुधारित प्रशासकीय 


मान्यतेबाबतही लागू होतील. 


वस्तु व सेवा करातील खर्चवाढ व भाववाढ फरक रक्कम यातील झालेल्या वाढीची 


परिगणना अचूक केली विभागाने करून घ्यावी. 


प्रस्तुत काम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीमध्ये पुर्ण करण्याची तसेच त्यापेक्षा 


जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता विभागाने घ्यावी .शासन मान्यतेशिवाय नवीन 


घटकांचा समावेडा योजनेमध्ये करण्यात येऊ नये. 


ज्या कारणाकरीता अधिक्याचा प्रस्ताव क्षेत्रिय स्तरावरून प्राप्त झाला आहे,तो या 


कामाकरिताच्या मंजुर निविदेतील सर्व acta व तरतुदीच्या अनुषंगानेच आहे याची 


खातरजमा करावी. 


प्रचलित शासन निर्णय,नियम,मार्गदर्शक तत्वे,वित्तीय अधिकार मर्यादा यांची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


सदर कामांसंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये काही आर्थिक व कार्यपध्दती मध्ये 


अनियमितता झाल्या असतील,कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल 


किंवा ज्यामुळे कोणतीही अनियमितता होण्याची शक्यता असेल अशा कोण्याही बाबींना 


शासनाने सहमती fect आहे असे म्हणता येणार नाही वा अशी कोणतीही 


सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तुत कामाबाबत दिलेली नाही. 


प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 


स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र.9१०/बांधकाम-४ 


योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- 


५०५४ 4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥80/$॥॥89.9०/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०९२५११३२२६१७२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p R A S H A N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 


V | N AY A K R A O 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CA 
E5FDDC4F8C964F 3AFC6B6249294AD88EC870D, 
> All | cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2024.09.25 13:15:32 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 


. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे विभाग, . 


७. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 


CG: 
र्‌. 


जिल्हा सातारा ,. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा , 
वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 


१०. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
११. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


